शासनाच्या 051३-98 यांचेशी Covid- 
SarsCov2? Genome Sequencing साठीच्या 
सामंजस्य करारामध्ये ICMR-NIV या संस्थेचा 
समावेश करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
गो. ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
qo वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ०१. 
शासन निर्णय क्र. कोरोना-२०२१/प्र.क्र.१३०/आरोग्य ५ 
दिनांक : २७मे, २०२१ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय क्र. कोरोना-२०२१/प्र.क्र.१३०/आरोग्य ५, दिनांक २९.०४.२०२१ 
2. ICMR-NIV या संस्थेचे दिनांक ३०.०४.२०२१ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना :- 


राज्यात कोवीड बाघितांचे प्रमाण वाढत आहे. तसेच कोरोना व्हायरसचे नवनवीन म्युटन्ट 
/स्ट्रेन सापडत आहेत. हया नवीन म्युटन्टच्या Genome Sequencing च्या अभ्यासासाठी 
संदर्भाधिन दिनांक २९.०४.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ७5॥३-1918 यांचेशी Covid- 
SarsCov2 Genome Sequencing साठी सामंजस्य करार केला आहे . ICMR-NIV ही संस्था 
महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असून आतापर्यंत हया संस्थेने महाराष्ट्र राज्यासाठी १०२९ नमुन्यांचे 
sequencing यडवास्विरित्या केलेले आहे . तसेच भारताच्या पश्चिमी विभाग (महाराष्ट्र, गुजरात, 
गोवा, पश्चिमी मध्यप्रदेश) मधील sequencing साठी ICMR-NIV व ॥१०७७5,पुणे या संस्थांची 
नेमणूक केलेली आहे. सार्वजनिक आरोग्य, साथरोग नियंत्रण क्षेत्रात ही ICMR-NIV संस्थेची 
प्रमुख जबाबदारी असून या क्षेत्रात त्यांचे योगदान अमुल्य आहे . सबब Covid-SarsCov2 
Genome Sequencing साठी सदर संस्था इच्छुक असल्यामुळे या सामंजस्य करारात सदर 
संस्थेचा समावेडा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत 
'आहे. 


F:\Balaji\ amet निर्णय - शासन आदेश.५००% 


शासन निर्णय :- 


दिनांक २९.०४.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये csIR-IGIB यांचेशी Covid- 
SarsCov? Genome Sequencing साठीच्या सामंजस्य करारामध्ये वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन 
संचालनालयामार्फत ICMR-NIV या संस्थेचा Warder करण्यात येत आहे . यानुषंगिक पुढील 
कार्यवाही वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय मार्फत करण्यात येईल. 


सदर झासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५२५१७३७४९५४१७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल BA SATA व नावांने, 
“iin ट्या 


vu a 
(डॉ. प्रदीप व्यास) 
अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


-2 


) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) जिल्हाधिकारी (सवी. « 

) महानगरपालिका आयुक्त (सवी. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

) 

) 

) 


०८ WwW A 


x 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

९) श्री. अजय चंदनवाले, सह संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
१०) जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय (सवी. 

११) जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी. 

१२) निवड नस्ती (आरोग्य-५) 


SG ४४0 


(९ 


F:\Balaji\2irast निर्णय - शासन आदेश .०५००> 


